महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - ११२०/प्र.क्र.०७/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ नोव्हेंबर, २०२० 


आदेठा 


श्री. मनिष शो.मिलके, कक्ष अधिकारी, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार बदली करण्यात येत असून, त्यांची बदलीने 
पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्री. मिलके, कक्ष अधिकारी यांना सामान्य प्रशासन 
विभागामध्ये रूजू होण्यासाठी कौडठाल्य विकास व उद्योजकता विभागाने कार्यमुक्त करावे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०२१७११०३६७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Babasaheb Kisan kee 
Virole = 


=GENERAL ADMINISTRATION 


(बा.कि.विरोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. मनिष शो.मिलके, कक्ष अधिकारी, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित 
मंत्रालयीन विभागामार्फत). 
प्रत, 


१ अ-.मु.स./प्रधानसचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

2) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

३) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


